वर्ष ९ , अंक ३० ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- मध्य उप - विभाग 


गुरुवार , एप्रिल २७ , २०२३ / वैशाख ७ , शके १ ९ ४५ 

, 


भाग एक ( म.उ.वि. ) ४७-१ 


असाधारण क्रमांक ४७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31745 


सामान्य प्रशासन विभाग 

मंत्रालय ( विस्तार ) , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ एप्रिल , २०२३ . 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ . 

क्रमांक आरटीएस - २०२१ / प्र . क्र . २६४ / लो . दि . कक्ष . - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महा . ३१ ) 
याच्या कलम १३ च्या पोट - कलम ( ३ ) अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्यपाल , महाराष्ट्र राज्य , कलम १३ च्या 
पोट - कलम ( ३ ) मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशीस अनुसरून श्री . मनु कुमार श्रीवास्तव यांची राज्य मुख्य सेवा 
हक्क आयुक्त या पदी नियुक्ती करीत आहेत . 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ४.०० 


सदर अधिनियमाच्या कलम १४ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीनुसार राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त ज्या दिनांकास आपला 
पदभार स्वीकारतील त्या दिनांकापासून ५ वर्षांच्या कालावधीपर्यंत किंवा त्यांच्या वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होतील यापैकी जे अगोदर घडेल 
तोपर्यंत पद धारण करतील . 


( १ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


सुजाता सौनिक , 
शासनाच्या अपर मुख्य सचिव . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- मध्य उप - विभाग , एप्रिल २७ , २०२३ / वैशाख ७ , शके १ ९ ४५ 

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated the 27th April , 2023 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT , 2015 . 

No. RTS - 2021 / C.R.264 / Lokshahidin Desk . - In exercise of the powers conferred by sub - section 
( 3 ) of section 13 of the Maharashtra Right to Public Services Act , 2015 ( Mah . XXXI of 2015 ) , the 
Governor of Maharashtra hereby , on the recommendation of the Committee referred to in sub - section 
( 3 ) of said section 13 , appoints Shri Manu Kumar Srivastava , to be the State Chief Commissioner 
for Right to Service , for the purposes of the said Act . 


The State Chief Commissioner for Right to Service shall , in view of the provision of sub - section 
( 1 ) of section 14 of the said Act , hold the office for a term of five years from the date on which he 
enters upon the office or till he attains the age of sixty - five years , whichever is earlier . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUJATA SAUNIK , 

Additional Chief Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


